राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
मौ.दिगाव,ता.कन्नड,जि.औरंगाबाद येथील 
नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारीत 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो-२०१९/प्र.क्र.१४९/पापु-१८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १६ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा- 

१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प. औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. जिपऔ/ पापु/ निविदा/ 
२०१४/३,दि.१/३/२०१४ 

२) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी 
ता.क्र.६८३, दिनांक १४/०८/२०१४ 

३) शासन पत्र क्रमांकः पापुयो-२०१५/प्र.क्र.१५५/पापु-१८,दि.२९/०७/२०१५ 

४) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी त्यांचे 
तांत्रिक मान्यता क्र.८५५,दिनांक-२५/०७/२०१९ 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. जिपऔ/पापु/तांशा ४/ 
२०१९/१४९०, दि.०१/०८/२०१९ 


प्रस्तावना- 

मौ.दिगाव,ता.कन्नड,जि.औरंगाबाद येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या मुळ अंदाजपत्रकास 
संदर्भिय क्र.१ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.कार्यकारी अभियंता,ग्रामीण 
पाणी पुरवठा विभाग,जि.प.औरंगाबाद यांनी संदर्भिय क्र.२ अन्वये मुळ तांत्रिक मान्यता प्रदान केली 
आहे. तथापि,सदर कामाच्या जादा दराच्या निविदा स्विकृत केल्यामुळे योजनेच्या खर्चात वाढ झाली. 
सदर्भ क्र.३ अन्वये जादा दराच्या निविदेस मान्यता प्रदान केली आहे.कार्यकारी अभियंता,ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभाग,जि.प.औरंगाबाद, यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये सुधारीत तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 
त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प.औरंगाबाद यांनी योजनेच्या सुधारीत आराखड्यास व 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेस्तव संदर्भ क्र. ५ अन्वये सुधारीत प्रस्ताव शासनास सादर 
केला AS. AAT सदर योजनेच्या सुधारीत आराखड्यास व अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो-२०१९/प्र.क्र.१४९/पापु-१८ 


शासन निर्णय- 
मौ.दिगाव,ता.कन्नड,जि.औरंगाबाद येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु.७६.२५/-लक्ष 
(अक्षरी शहात्तर लक्ष पंचवीस हजार रुपये फक्त ) एवढ्या सुधारीत किंमतीच्या अंदाजपत्रकास पुढील 


अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. 


१) 


xX 


AN 
— 


es 


moO SS 
Qe = 


या योजनेच्या सहमती दिलेल्या मुळ प्रशासकीय मान्यतेच्या व सुधारीत तांत्रिक मान्यता 
देताना नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. 

ही योजना राबविणे,त्याचे परिरक्षण करणे, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन),या साठी 
दरवर्षी येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी,योजनेतीळ घसारा किंवा यंत्रसामुग्री 
नुतनीकरणासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत 
मिळणार नाही. 

सदर योजना पुर्ण झाली असुन स्थानिक स्वराज्य संस्थेने (संबंधित ग्रामपंचायत/जिल्हा 
परिषद) योजना हस्तांतरण करुन घेतले असल्याने योजनेचे लेखे बंद करण्यात यावे 

सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना या 
देखभाल व दुरुस्ती अभावी,वीज देयक न भरल्यामुळे बंद पडल्या असल्याचे दिसुन 
येते.यास्तव सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या wat राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये 
WRIA वाढ करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद यांची 
राहील. 

हागणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केळी जाणार नाही याची जबाबदारी 
जिल्हा परिषदेची राहील. 


या योजनेच्या सुधारीत किंमतीतील वाढीव खर्च रु. ६.३९/-लक्ष (अक्षरी सहा लक्ष एकोणचाळीस 
हजार रुपये फक्त) हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाखालील राज्य हिऱड्यातून/जिल्हा नियोजन 


मंडळाकडून/किमान गरजा कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतुन करण्यात यावा 

प्रस्तुत योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या दि. १७/०४/२०१५ च्या क्र. 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग -२ या शासन निर्णयातील भाग पहिला, उपविभाग-३ 
मधील अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकाऱानुसार देण्यात येत आहे. 


03. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो-२०१९/प्र.क्र.१४९/पापु-१८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९११२०२४४३८५२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Gorakh Bharate 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 


7 Supply and Sanitation Department, postalCode=400032, 
avinara steMaharashta, 


2.5.4.20: 7461 7e9bbOcdcfad343caSdc2e158423ad4dd 
919bcae9a0b9fc9b413b60b, 


G k h B h serialNumber=fd232eb47eb633cb760c7bd2acf421b01b1d 
0 la 7 7 a la e a040dc965254760018b5f4e33be5, cn=Ravindra Gorakh 
Bharate 


Date: 2019.09.16 15:42:19 +05'30' 


(डॉ. रविंद्र भराटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री,पाणी पुरवठा व स्वच्छता. 

२. मा.राज्यमंत्री,पाणी पुरवठा व स्वच्छता. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र विधानसभा/विधान परिषद 

४. मा.विधानमंडळ सदस्य (सर्व) 

५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,औरंगाबाद 

७. महालेखापाल,लेखा परिक्षा,महाराष्ट्र-२,नागपुर 

८. महालेखापाल,लळेखा परिक्षा,महाराष्ट्र-१,मुंबई 

९. संचालक,पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था (वासो),बेलापुर,नवी मुंबई. 
१०.मुख्य अभियंता,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,औरंगाबाद. 

११.अधीक्षक अभियंता,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,औरंगाबाद 

१२.कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,औरंगाबाद 
१३.संचालक(वित्त),महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,सिडको भवन,बेळापुर,नवी मुंबई. 
१४.उपसंचालक,भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा,औरंगाबाद. 

१५.वरिष्ठ भुवैज्ञानिक,भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा,औरंगाबाद. 
१६.कार्यकारी अभियंता,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद,औरंगाबाद. 
१७.अतिरीक्त मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई. 
१८.प्रधान सचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई 
१९.प्रधान सचिव,वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो-२०१९/प्र.क्र.१४९/पापु-१८ 


२०.मु.अ.तथा वि.का.अ. ,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२१.कार्यासने (पापु-०४,०६,०७,०९,१०,१३,१७ व २०),पा.पु.व स्व.वि.,मंत्रालय,मुंबई. 

२२. निवडनस्ती कार्यासन पापु-१८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


